RNI No. MAHBIL /2009/31733 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 








वर्ष ७, अंक २०(५)] शुक्रवार, मार्च ५, २०२१/फाल्गुन १४, शके १९४२ [पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 








असाधारण क्रमांक ३४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक ५ मार्च, २०२१. 


अधिसूचना 
विद्युत्‌ अधिनियम, २००३. 
क्रमांक निवड-२०२०/प्र.क्र. १८४/ऊर्जा-२.-विद्युत अधिनियम, २००३ (२००३ चा ३६) त्याच्या कलम ८२ चे पोट-कलम (५) याद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि त्याबाबतीत त्यास सक्षम करणाऱ्या इतर सर्ब अधिकारांचा बापर करून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ८५ खाली गठित करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, श्री. संजय कुमार यांची उक्त अधिनियमाच्या 


कलम ८२ चे पोट-कलम (१) याखाली स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून ते पदभार स्वीकारतील त्या 
दिनांकापासून नियुक्‍ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दिनेश वाघमारे, 
शासनाचे प्रधान सचिव. 


(१) 


भाग चार-अ--३४-१ 


र महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण, भाग चार-अ, मार्च ५, २०२१/फाल्गुन ९४, शके १९४२ 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


Mantralaya, Madam Kama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mumbai 400 032, dated the 5th March, 2021. 


NOTIFICATION 


E.ectricity Act, 2003. 

No. NIVAD-2020/CR-184/NRG-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of 
section 82 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and of all other powers enabling it in that 
behalf, the Government of Maharashtra hereby, on the recommendation of the Selection Committee 
constituted under section 85 of the said Act, appoints Shri Sanjay Kumar, as a Chairperson of the 
Maharashtra Electricity Regulatory Commission constituted under sub-section (1) of section 82 
of the said Act, with effect from the date he assumes charge. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


DINESH WAGHMARE, 


Principal Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


